जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रम सन २०२४-२५ अंतर्गत निधी 
वितरण. 

(मागणी क्रमांक टी-९,टी-१०) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०३/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ व 
दि.२५.०७.२०२४. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०३/ का-०६, 
दि.८.०४.२०२४, दि.७.०६.२०२४ व दि.२८.०६.२०२४. 
प्रस्तावना : - 


महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२४ (महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम,२०२४) च्या 
अनुसूचीतील स्तंभ-४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांस विधीमंडळाने मंजुरी दिलेली 
असुन महाराष्ट्राचे मा.राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. आणि ते २०२४ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४,दि.१८ जुले,२०२४ यामध्ये 
प्रसिध्द करण्यात आला आहे. यास अनुसरून वित्त विभागाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरणाबाबत संदर्भाधीन क्रमांक २ येथिल दि.२५.०७.२०२४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना 
प्रसृत केल्या आहेत. 


सदर परिपत्रकातील सूचनांनुसार जिल्हा वार्षिक योजनांकरीता प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर,२०२४ अखेर) ६० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-०९, 
टी-१० व टी-११ मधील जिल्ह्यांच्या वितरणासाठी उपलब्ध तरतूदींपैकी ४ महिन्यांच्या तरतुदी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
आता वित्त विभागाने बाब क्र.१-वेतन व बाब क्र.२-मजुरी करीता उपलब्ध करुन दिलेल्या ४० टक्के 
मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-९ व टी-१० या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
निधी संबधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी 
वितरणासाठी शासनास स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च 
करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेमधीळल विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8, सदर area निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०७१०२६४०८७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN see pd rane 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a9129620 


K | S A N R A O 5b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728 
255ASEBOAODD495EF82F989931088637D8211 

p AWA R CO, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.08.07 12:04:01 +05'30' 

(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. जिल्हाधिकारी(सवी. 

८. प्रकल्प अधिकारी (सवी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
शि २ ३ PB षु ६ 
मागणी क्रमांक टी-०९ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
त (३१) (03) जिल्हा । ०१-वेतन १५०००.०० १०००.५० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
ठाणे (२२२५ ई०७१) | ०२-मजुरी ११४०.०० ७६.०४ 
२२२५ ई०७१-जिल्हा १६१४०.०० १०७६.५४ 
ठाणे एकूण 
२ | (३१) (०७ जिल्हा पुणे | ०२-मजुरी | १४८५०.०० ९९०.४९ । जिल्हाधिकारी, पुणे 
(२२२५ ई११३) 
२२२५ ई११३-जिल्हा १४८५०.०० ९९०.४९ 
पुणे एकूण 
३ (३१) (१२) जिल्हा |। ०१-वेतन ९३०००.०० ६२०३.१० जिल्हाधिकारी, 
नाशिक  ।०२-मजुरी| २९९८४.००| . १९९९.९३ a 
(22248988) 
२२२५ ई१६९-जिल्हा १२२९८४.०० ८२०३.०३ 
नाशिक एकूण 
1 (39) (१३) जिल्हा धुळे | ०१-वेतन ६९००.०० ४६०.२३ | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ई१७८) |०२-मजुरी | २३३७४.०० 9448.04 
२२२५ई१७८-जिल्हा ३०२७४.०० २०१९.२८ 
धुळे एकूण 
५ (39) (१४ जिल्हा |। ०१-वेतन २२००.०० १४६.७४ जिल्हाधिकारी, 
nes ०२-मजुरी | 99900.00 ७४०.३७ SIONS 
(222489219) 
२२२५ई१८७-जिल्हा १३३००.०० ८८७.११ 
जळगाव एकूण 
६ (३१) (१५) जिल्हा । ०१-वेतन ८४००.०० ५६०.२८ जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ | ०२-मजुरी ५७००.०० ३८०.१९ अहमदनगर 
ई१९६) 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
॥ १. ॥| २ ३ Sai षु ६ 
२२२५ई१९६-जिल्हा १४१००.०० ९४०.४७ 
अहमदनगर एकूण 
i (39) (98) जिल्हा |। ०१-वेतन १३२००.०० ८८०.४४ जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (२२२५ |।०२मजुरी || ८६०००.०० ५७३६.२० नंदुरबार 
ई२०२) 
२२२५ई२०२-जिल्हा ९९२००.०० ६६१६.६४ 
नंदुरबार एकूण 
८ (39) (२०) जिल्हा । ०१-वेतन ६०००.०० ४००.२० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड (२२२५ ई२४९) ०२-मजुरी ५७६०.०० ३८४.१९ 
२२२५ई२४९-जिल्हा ११७६०.०० ७८४.३९ 
नांदेड एकूण 
९ (39) (२४ जिल्हा । ०१-वेतन ७०००.०० ४६६.९० जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (२२२५ ०२-मजुरी ९०००.०० क हिंगोली 
ई२८५) 
२२२५ई२८५-जिल्हा १६०००.०० १०६७.२० 
हिंगोली एकूण 
i (39) (24) जिल्हा |। ०१-वेतन ३९००.०० २६०.१३ | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
नागपूर (२२२५ | ०२-मजुरी | १०१५१२.०० ६७७०.८५ 
ई२९४) 
२२२५ई२९४-जिल्हा १०५४१२.०० ७०३०.९८ 
नागपूर एकूण 
हि (३१) (२६) जिल्हा ०२-मजुरी २०००.०० १३३.४० | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
वर्धा (२२२५ई३०२) 
२२२५ई३०२-जिल्हा 2000,00 १३३.४० 
वर्धा एकूण 
१२ | (३१) (२७ जिल्हा ०१-वेतन ६०००.०० ४००.२० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
भंडारा(२२२५ ई३११) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
| a5 | २ 3 1 छे षु ६ 
२२२५ई३११-जिल्हा ६०००.०० ४००.२० 
भंडारा एकूण 
93 (39) (२८) जिल्हा | ०१-वेतन ३१०००.०० २०६७.७० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर 
चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) ०२-मजुरी १३०००.०० ८ ६७.१० 
२२२५ई३२९-जिल्हा ४४०००.०० २९३४.८० 
चंद्रपुर एकूण 
॥ (39) (२९) जिल्हा | ०१-वेतन ३०८५६.०० २०५८.१० | जिल्हाधिकारी,गडचिर 
गडचिरोली (२२२५ ०२-मजुरी | ५००७६.०० ३३४०.०७ जेली 
ई३३८) 
२२२५ई३३८-जिल्हा ८०९३२.०० ५३९८.१६ 
गडचिरोली एकूण 
१५ (39) (३०) जिल्हा |। ०१-वेतन ४४३७.०० २९५.९५ | जिल्हाधिकारी,गोंदिया 
गोंदिया (२२२५ | 5२ मजुरी | १३२१.०० ८८.११ 
ई३४७) 
२२२५ई३४७-जिल्हा ५७५८.०० ३८४.०६ 
गोंदिया एकूण 
१६ (39) (३१) जिल्हा | ०१-वेतन ९५००.०० ६३३.६५ | जिल्हाधिकारी,अमराव 
अमरावती (२२२५ ०२ मजुरी | १४०५००.०० 2809.94 ती 
ई३५६) 
२२२५ई३५६-जिल्हा २४०००.०० १६००.८० 
अमरावती एकूण 
॥ (39) (३३) जिल्हा । ०१-वेतन १५२५०.०० १०१७.१७ | जिल्हाधिकारी,यवतमा 
यवतमाळ (२२२५ | ०२-मजुरी ७०४६.०० ४६९.९७ क 
ई३७४) 
२२२५ई३७४-जिल्हा २२२९६.०० १४८७.१४ 
यवतमाळ एकूण 
१८ ०१-वेतन ३१२८०.०० २०८६.३८ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
feel Q 3 Le दु ६ 
(३१) (३६) जिल्हा । ०२-मजुरी।| १७२५०.०० ११५०.५७ 
नि चु जिल्हाधिकारी, 
पालघर 
२२२५ई४०९-जिल्हा ४८५३०.०० ३२३६.९५ 
पालघर एकूण 
मागणी क्रमांक टी- ६७७५३६.०० ४५१९१.६५ 
०९ एकूण 
मागणी क्र.टी-१० 


४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 


7 


(39) (०३) 
४२२५१२२५-जिल्हा 
ठाणे 


०२-मजुरी 


१७२००.०० 


११४७.२४ 


४२२५१२२५-जिल्हा 
ठाणे एकूण 


१(७२००.०० 


११४७.२४ 


जिल्हाधिकारी, ठाणे 


(३१) (०४) 
४२२५१२३४-जिल्हा 
रायगड 


०२-मजुरी 


२.०० 


0.93 


४२२५१२३४-जिल्हा 
रायगड एकूण 


०.१३ 


जिल्हाधिकारी, 
रायगड 


(३१) (०७) 
४२२५१२६१-जिल्हा 
पुणे 


०२-मजुरी 


२४००.०० 


१६०.०८ 


४२२५१२६१-जिल्हा 
पुणे एकूण 


२४००.०० 


१६०.०८ 


जिल्हाधिकारी, पुणे 


(३१) (१२) 
४२२५१३१४-जिल्हा 
नाशिक 


०२-मजुरी 


५०८२०.०० 


३३८९.६९ 


जिल्हाधिकारी, 
नाशिक 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
| करी. | २ ३ 1 छे दु ६ 
४२२५१३१४-जिल्हा ५०८२०.०० ३३८९.६९ 
नाशिक एकूण 
4 । (३१) (१३) ०२-मजुरी | — 9800.00 १२८०.६४ | जिल्हाधिकारी, धुळे 
४२२५१३२३-जिल्हा 
धुळे 
४२२५१३२३-जिल्हा १९२००.०० १२८०.६४ 
धुळे एकूण 
& | (39) (१४) ०२-मजुरी २७००६.०० १८०१.३० जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३३२-जिल्हा जळगाव 
जळगाव 
४२२५१३३२-जिल्हा २७००६.०० १८०१.३० 
जळगाव एकूण 
i (39) (94) ०२-मजुरी ४६७५.०० ३११.८२ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३४१-जिल्हा अहमदनगर 
अहमदनगर 
४२२५१३४१-जिल्हा ४६७५.०० ३११.८२ 
अहमदनगर एकूण 
८. | (३१) (१६) ०२-मजुरी | १३२५००.०० ८८३७.७५ | जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३५२-जिल्हा नंदुरबार 
नंदूरबार 
४२२५१३५२-जिल्हा १३२५००.०० ८८३७.७५ 
नंदुरबार एकूण 
९ । (३१) (२० ०२-मजुरी १३६००.०० ९०७.१२ | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
४२२५१३९७-जिल्हा 
नांदेड 
४२२५१३९७-जिल्हा १३६००.०० ९०७.१२ 
नांदेड एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


गोंदिया 


(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
॥ eel २ ३ 1 छे दु ६ 
i (39) (28) ०२-मजुरी ८०००.०० ५३३.६० जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४३२-जिल्हा हिंगोली 
हिंगोली 
४२२५१४३२-जिल्हा ८०००.०० ५३३.६० 
हिंगोली एकूण 
प (३१) (२५) ०२-मजुरी | ४००६५.०० २६७२.३४ | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
४२२५१४४१-जिल्हा 
नागपूर 
४२२५१४४१-जिल्हा ४००६५.०० २६७२.३४ 
नागपूर एकूण 
१२ | (३१) (२६) ०२-मजुरी ६११६.०० ४०७.९४ | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
४२२५१४५९-जिल्हा 
वर्धा 
४२२५१४५९-जिल्हा ६११६.०० ४०७.९४ 
वर्धा एकूण 
१३ | (३१) (२८) ०२-मजुरी ६३००.०० ४२०.२१ | जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर 
४२२५१४७७-जिल्हा 
चंद्रपूर 
४२२५१४७७-जिल्हा ६३००.०० ४२०.२१ 
चंद्रपुर एकूण 
7 (३१) (28) ०२-मजुरी २२५०.०० १५०.०७ | जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४८६-जिल्हा गडचिरोली 
गडचिरोली 
४२२५१४८६-जिल्हा २२५०.०० १५०.०८ 
गडचिरोली एकूण 
१५ | (३१) (३०) ०२-मजुरी ३२४३.०० २१६.३१| जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४९५-जिल्हा गोंदिया 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
| करी. | २ ३ 1 छे दु ६ 
४२२५१४९५-जिल्हा ३२४३.०० २१६.३१ 
गोंदिया एकूण 
१६ | (३१) (39) ०२-मजुरी ७२००.०० ४८०.२४ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५०१-जिल्हा अमरावती 
अमरावती 
४२२५१५०१-जिल्हा ७२००.०० ४८०.२४ 
अमरावती एकूण 
॥ (३१) (३२) ०२-मजुरी १७७०६.०० ११८०.९९ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५१२-जिल्हा अकोला 
अकोला 
४२२५१५१२-जिल्हा १७७०६.०० ११८०.९९ 
अकोला एकूण 
१८ | (39) (33) ०२-मजुरी ६८३०.०० ४५५.५६ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५२१-जिल्हा यवतमाळ 
यवतमाळ 
४२२५१५२१-जिल्हा ६८३०.०० ४५५.५६ 
यवतमाळ एकूण 
१९ | (३१) (३४) ०२-मजुरी | २४८२९.०० १६५६.०९ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५३९-जिल्हा बुलढाणा 
बुलडाणा 
४२२५१५३९-जिल्हा २४८२९.०० १६५६.०९ 
बुलडाणा एकूण 
२० | (39) (34) ०२-मजुरी | १९७२८.०० १३१५.८६ | जिल्हाधिकारी, वाशिम 
४२२५१५४८-जिल्हा 
वाशिम 
४२२५१५४८-जिल्हा १९७२८.०० १३१५.८६ 
वाशिम एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


९ व टी-१० एकुण 


(रू.हजारात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नांव बाब सन २०२४- | सदर शासन | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
| १_| २ ३ FB दु ६ 
२१ | (३१) (३६) ०२-मजुरी |  ५७५००.०० ३८३५.२५। जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५५७-जिल्हा पालघर 
पालघर 
४२२५१५५७-जिल्हा ५७५००.०० ३८३५.२५ 
पालघर एकूण 
मागणी क्रमांक टी- ४६७१७०.०० ३११६०.२४ 
१० एकूण 
एकूण मागणी क्र.टी- ११४४७०६.००।  ७६३५१.८८ 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF72 
8255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D82 


1100, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.08.07 12:04:29 +05'30' 


पृष्ठ १० पैकी १० 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912962 
05b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


